निर्मलवारी -2022 

आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा, सोलापूर या 
जिल्हयांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या 
पालख्यांसोबत असणाऱ्या भाविकांना स्वच्छता सुविधा 
पुरविण्यासाठी मुक्कामाच्या ठिकाणी तात्पुरत्या 
शौचालयाची व्यवस्था करण्याच्या कामांस निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०२२/ प्र.क्र.१७३/ यो-६ 
२५. बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: ३० जून, २०२२ 

शासन निर्णय क्रमांकः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचे 
जा.क्र./जि.प./स्वभामि॥/॥६/पालखी-२२/५४९/२०२२ दिनांक ५ मे, २०२२. 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०२२/ 
प्र.क्र.१७३/ यो-६ दि: ९ जून, २०२२ 
शासन निर्णय क्रमांकः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचे 
जा.क्र./जि.प./स्वभामि/लेखा/७०१/२०२२ दिनांक २९ जून, २०२२ 
प्रस्तावना - 

विधानमंडळाच्या सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) 
यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा व सोलापूर या 
जिल्हयांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या पालख्यांसोबत असणाऱ्या भाविकांकरीता तात्पुरती 
स्वच्छतागृहे उपलब्ध करुन देण्याकरीता सन २०१७-१८ पासून निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत नमूद 
केले आहे. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन 
पत्रान्वये भाविकांकरीता तात्पुरते स्वच्छतागृह भाडेतत्वावर उभारण्याकरीता संदर्भ क्रं.१ अन्वये रु. 
६,७३,२०,०००/- इतका निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार संदर्भ क्रं.२ 
अन्वये रु.६,७३,२०,०००/- इतका निधी मंजूर केला असून मंजूर तरतुदीच्या २०% अग्रीम 
रु.१,३४,६४,०००/- वितरीत केला आहे. संदर्भ क्रं.३ अन्वये रु. ५,३८,५६,०००/- इतका उर्वरित निधी 
उपलब्ध करुन देणेबाबत विनंती केळी आहे. सदर निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


Ee) 
— 


ट्ट 


ces 


ant Protea क्रमांकः तिर्थवि-२०२२/ प्र.क्र.१७३/ यो-६ 


शासन निर्णय - 

ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतंर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामीण भागातील 
तीर्थक्षेत्राचा विकासाकरिता अनुदान (रु. २ कोटी ते रु.२५ कोटीपर्यंत) (२५१५-२५२१)-३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या योजनेतंर्गत एकूण रु.२२५.००कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला 
आहे. सदर अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून, आषाढी एकादशीनिमित्त पुणे, सातारा व सोलापूर या 
जिल्हयातून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या पालख्यासोबत असणाऱ्या भाविकांना स्वच्छता 
सुविधा पुरविण्यासाठी भाडेतत्वावर तात्पुरत्या शौचालयाची व्यवस्था करणेकरीता उर्वरित निधी 
रु. ५,३८,५६,०००/- (पाच कोटी अडतीस लाख छप्पन्न हजार फक्त) बी.डी.एस. (BDS) प्रणालीद्वारे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी 
आवड्यक बाबींवर खर्च झाला असल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हा परिषद, पुणे यांनी शासनास व 
महालेखापालांस सादर करावे. सदर अनुदान मागणी क्रमांक एल-३-२५१५-इतर ग्राम विकास 
कार्यक्रम-१९६-जिल्हा परिषद/ जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (०७) ग्रामीण भागातील 
तीर्थक्षेत्रांया विकासाकरीता अनुदान (रु.२.०० कोटी ते रु.२५.०० कोटीपर्यंत) (२५१५२५२१)-३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर 
लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. सदर निधी वितरीत करतांना वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ.- ३, 
दि. ४ एप्रिळ, २०२२ च्या परिपत्रकामधील अटी व श्तींचे पालन करण्यात आले आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202207011202032220 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by EKNATH KASHINATH GAGARE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

‘ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

posti Maharashtra, 

2 1cf9b4c30c85bb8db0e6c 

39331 387bSec208c, 

pseudony! 5E203B1202123927394 
ber=6BC79F 4A08CA2D5D74E02E7214F 


serialNum 2E7214 

6AAD4EF7D9AFDEBASBFCDEF24D45049099939, 
H GAGAR F cn=EKNATH KASHINATH GAGARE 

Date: 2022.07.01 16:49:55 +05'30' 


(एकनाथ गागरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
२ मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२२/ प्र.क्र.१७३/ यो-६ 


५) विभागीय आयुक्त, आयुक्‍त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 

६) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, सातारा व सोलापूर. 

७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सातारा व सोलापूर. 

नियोजन विभाग, (का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्त विभाग (व्यय १५,अर्थसं १६,अर्थसं १७) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (का.यो-७), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


९ 


99 
१२ 
१३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


